सन 2023-28 या asta आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर , २०२३. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३, दि.३०.०६.२०२३, 
दि.१२.०७.२०२३, दि.२८.०७.२०२३, दि.२३.०८.२०२३, दि.५.०९.२०२३ व 
दि.२५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम Gala योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या बाब क्र. ०१-वेतन 
करीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ६४%, ०२-मजूरी,०३-अतिकालीक भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी 
शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, १७-संगणक 
खर्च, १९-आहार खर्च, २४-पेट्रोल तेल व वंगण, २८-व्यावसायिक व विशेष सेवा, ५५-कर्ज व आगाऊ 
रक्कमा या बाबींकरीता ५० % तर ४५-व्याज या बाबीकरीता ७०% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करुन दिला आहे. 


आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेच्या अनुषंगाने 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत केळेला निधी विचारात घेऊन उपलब्ध मर्यादेतील उर्वरीत निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-१, टी-२, टी-४ व टी-८ 
या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी 
विचारात घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शार्तीचे पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Gu सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१०१८१०२०५९०९२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
DEVARAM 


BHAWARI 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2df 
a8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E635 
11160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEA 
5A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2023.10.20 15:31:41 +05'30' 


(राजेंद्र दे.भवारी ) 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी ura, Aas, Fag 


१ 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, Hass, Hag 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
8 


. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०१/का-६, दि.२० ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 
(रु.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
२४ साठीची । अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत 
य तरतूद | असलेली तरतूद 
२ ३ 1 ८४ | षु & 
मागणी क्र.टी-०१ 
(00) (09) आश्रमशाळा / । ४५-व्याज ३९५१२० ७९०२४.०० | आयुक्त, आदिवासी 
पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा विकास, नाशिक 
शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह 
निधी (२०४९ २०४१) 
(००) (०२) नवीन परिभाषित | ४५-व्याज ८५०० १७००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
अंशदायी निवृत्तीवेतन विकास, नाशिक 
योजनेवरील व्याज 
(२०४९२२९१) 
एकूण मागणी क्र.टी-१ ४०३६२० ८०७२४.०० 
मागणी क्र.टी-०२ 
००) (०१) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ८०००० | 0.00 | .00 आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य | ०३-अतिकालीन भत्ता २५० २५.०० आदिवासी 
खर्ची (२२२५१०२५) of Geert dior पाणी a १००००) विकास, नाशिक 
११-प्रवास खर्च ८४० ८४.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०० २५०.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २४४ २४.४० 
२७-लहान बांधकामे १२७६ | 0.00 | 00 
२८-व्यावसायिक सेवा १५०० १५०.०० 
एकूण (२२२५१०२५) ८७६१० ६३३.४० 
(००) (०२) प्रादेशिक ०१-वेतन १३२८२७ | 0.00 | oo | आयुक्त, आदिवासी 
कार्यालये-जनजाती ०३-अतिकालीन भत्ता १९१ १९.१० विकास, नाशिक 
विकास आयुक्‍्त.(अनिवार्य । 5६ _दुरध्वनी,वीज व पाणी १६९० १६९.०० 
खची (२२२५ १०३४) ११-प्रवास खर्च १४७० १४७.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८२६९ ८२६.९० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ १४७.२० 
एकूण (२२२५ १०३४) १४५९१९ १३०९.२० 
(००) (०३) प्रकल्प अधिकारी | ०१-वेतन ५५६२२७ | 0.00 | oo | आयुक्त, आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) ०३-अतिकालीन भत्ता ११६४ ११६.४० | विकास, नाशिक 
(22249083) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ५०६० ५०६.०० 
११-प्रवास खर्च ८७८४ ८७८.४० 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०१/का-६, दि.२० ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रु.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
क्र २४ साठीची । अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत 
य तरतूद | असलेली तरतूद 
Ea २ ३ शिख आ षु गी 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०१४ २५०१.४० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ ४८१.६० 
एकूण (२२२५१०४३) ६०१०६५ ४४८३.८० 
४ | (००) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र | ०१-वेतन ६८८८ | 0.00 | oo | आयुक्‍त, आदिवासी, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य | ०३-अतिकालीन भत्ता र्‌ ०.९० | संशोधन व प्रशिक्षण 
खर्च) (२२२५१०५२) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ३५ 3.५० संस्था, पुणे 
११-प्रवास खर्च १२१ १२.१० 
१३-कार्यालयीन खर्च १६० १६.०० 
एकूण (२२२५१०५२) ७२१३ ३२.५० 
4 (04) (09)- जनजाती ०१-वेतन ५२२११ | 0.00 | .०० | आयुक्त, आदिवासी, 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, | ०३-अतिकालीन भत्ता २२ २.२० | संशोधन व प्रशिक्षण 
पुणे (अनिवार्य खर्च) (२२२५ | 5६_दुरध्वनी,वीज व पाणी ३७० ३७.०० संस्था, पुणे 
ey ११-प्रवास खर्च ४०० ४०.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ५९२ ५९.२० 
१६-प्रकाशने १० | 0.00 | 00 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी १ | 0.00 | .00 
२८-व्यावसायिक सेवा १ | 0.90 | .१० 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने १०० | 0.00 | 00 
एकूण (२२२५ १३०१) ५३७०७ १३८.५० 
६ स्वयंसेवी संस्थांद्वारे ३२-अंशदाने २४०१६१ 7 oo | आयुक्त, आदिवासी 
चालविल्या जाणाऱ्या विकास, नाशिक 
शासन अनुदानित 
आश्रमझशाळेचे शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी 
परिभाषित अंशदायी निवृत्ती 
वेतन योजना नियोक्ता 
अंशदान (२२२५डी३९६) 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ११३५६७५ ६५९७.४० 
मागणी क्र.टी-०४ 
१ | (००) (09) आदिवासी ०१-वेतन १५४३०० | 0.00 | 00 उप सचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १०० १०.०० | आदिवासी विकास 
खर्च) (२२५१०२११) 5० SA सवा aise agarose विभाग, मंत्रालय, 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०१/का-६, दि.२० ऑक्टोबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 
(रु.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक अधिकारी 
क्र. २४ साठीची । अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत 
य तरतूद | असलेली तरतूद 
| १ | २ ३ 1 ८४ | षु & 
११-प्रवास खर्च १००० १००.०० मुंबई 
१२-विदेश प्रवास खर्च १ | 0.00 | 00 
१३-कार्यालयीन खर्च ३२०० | 0.00 | 
एकूण (22490299) १६०३०१ २८०.०० 
२ | (00) (02) संगणक खर्च १७-संगणक खर्च ५९० 1 .०० उप सचिव, 
(अनिवार्य) (२२५१०५७२) आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १६०८९१ २८०.०० 
मागणी क्र.टी-०८ 
१ | (०० = (09) घरबांधणी । ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा १२१५०० १००००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
any (अनिवार्य खर्च) विकास, नाशिक 
(लेखाशिर्ष ७9७६१००९९१) १३५०० ३५००.०० उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय 
एकूण (७9७६१००९९१) १३५००० १३५००.०० 
2 | (०० (०१) मोटार वाहन । ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा १६१० १६१.०० | आयुक्त, आदिवासी 
खरेदीसाठी अग्रनीमे विकास, नाशिक 
(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष ६९० ६९.०० उप सचिव, 
७६१०१००२) आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय 
एकूण (७9६१०१००२) 2300 230,00 
3 | (00) = (09) संगणक ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा ४८६ ४८.६० | आयुक्त, आदिवासी 
खरेदीसाठी अग्रनीमे विकास, नाशिक 
(लेखाशिर्ष ७६१० १०२९) ३२४ ३२.४० उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय 
एकूण (9७9६१०१०२९) ८१० ८१.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-८ १३८११० १३८११.०० 
एकूण मागणी क्र.टी-१--टी-२ + टी-४-टी-८ १८३८२९६ १०१४१२.४० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


